उच्च व्यावसायिक व इयत्ता बारावीनंतर सर्व 
अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती योजना सन 
२०१९-२० साठी निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०१९/४१४/प्र.क्र.९४/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ नोव्हेंबर, २०२० 
वाचा: - 
१. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०११/प्र.क्र.४४/११/का-६, 
दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०११. 
२. शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रंमाक. अविवि-२०१९/४१४/प्र. क्र. ९४/का-६, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२०. 
३. शासन निर्णय क्रमांक अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक अविवि २०१९/४९४/प्र. क्र. ९४/का-६, 
दिनांक १४ जुलै २०२०. 
४. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र. १८ / डी. बी. टी. / शा. पत्र / 
(एस. जी. एस) / २०२० / १८४, दिनांक २४ ऑगस्ट २०२० चे पत्र. 
५. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्रमांक SR / शिष्य-२०१९-२० / तरतूद / 
५०८२ दिनांक ११ ऑगस्ट २०२० चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील Ser व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या व इयत्ता बारावीनंतर सर्व 
अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्याकरीता शिष्यवृत्ती 
योजनेची अंमलबजावणी दिनांक १४ ऑक्टोबर २०११ च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात येत आहे. 
२. संदर्भाधीन अनुक्रमांक २ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये सदर योजनेंतर्गत योजनेचे नोडल 
अधिकारी संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई; संचालक, वैद्यकीय शिक्षण, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई आणि संचाळक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता 
अनुक्रमे रुपये. ४९,९९,०१,०७२/- आणि रूपये १०,४१,२८,२७८/- असे एकूण रूपये ६०,४०,२९,३५०/- 
( अक्षरी रुपये साठ कोटी, चाळीस लाख, एकोणतीस हजार, dma पन्नास wan इतका निधी 
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील शिष्यवृत्ती वाटपाकरीता अनुक्रमे सन २०१९- 
२० आणि सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून उपलब्ध करुन देण्यात 
आला. आता तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या दिनांक २४ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या 
पत्रान्वये रुपये १,०५,९७,३९९/- (अक्षरी रुपये एक कोटी, पाच लाख सत्त्याण्णव हजार तीनशे नव्याण्णव 
फक्त) आणि संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक ११ ऑगस्ट २०२० 
च्या पत्रान्वये रुपये ३,३९,४३० /- (अक्षरी रूपये तीन लाख, एकोणचाळीस हजार, चारशे तीस फक्त) इतका 
निधी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीताच्या शिष्यवृती वाटपासाठी एकूण मिळून रक्‍कम रूपये 
१,०९,३६,८२९/- (अक्षरी waa एक कोटी, नऊ लाख, छत्तीस हजार, seat एकोणतीस waa ) इतकी 
रक्‍कम मंजूर अनुदानातून उपलब्ध करुन देण्यास नियोजन विभाग व वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. 
त्यास अनुसरुन पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/४१४/प्र.क्र.९४/का-६ 


शासन निर्णय :- 

“ उच्च व्यावसायिक शिक्षण व बारावीनंतर सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक 
विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती योजना ” यासाठी सहायक अनुदान (२२३५ ए ३३८) या लेखाशीर्षाखाळी, सन 
2020-29 या आर्थिक वर्षाकरिता, रुपये १२०.०० कोटी (अक्षरी रुपये एकशे वीस कोटी फक्त) इतकी मूळ 
अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. त्यापैकी संपूर्ण वर्षाच्या कालावधीच्या खर्चासाठी 33% रक्‍कम म्हणून रुपये 
३९.६० कोटी (अक्षरी रुपये एकोणचाळीस कोटी साठ लक्ष फक्त) इतकी तरतूद करून खर्च करण्यास 
परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र सद्यस्थितीत १०% रक्‍कम म्हणून फक्त १२ कोटी इतकी रक्‍कम उपलब्ध 
करुन देण्यात आली आहे. सदर रकमेपैकी १०,४१,२८,२७८/- इतकी रक्‍कम झासन निर्णय दिनांक १४ जुले 
२०२० अन्वये वितरीत करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे उर्वरित रक्‍कम रू १,५८,७१,७२२/- इतकी रक्‍कम 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे वितरणासाठी उपलब्ध आहे. 

संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र, राज्य, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन अनुक्रमांक ४ येथील दिनांक २४ 
ऑगस्ट २०२० च्या पत्रान्वये, सन २०१९-२० च्या शिष्यवृती वाटपासाठी आणखी वाढीव ७०८ विद्यार्थ्यांकरति 
प्रति विद्यार्थी रूपये २५,०००/- च्या मर्यादेत रुपये १,०५,९७,३९९/- इतक्या निधीची मागणी करण्यात आली 
आहे. त्यास अनुसरून अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना वाटप करावयाची शिष्यवृतीची रक्‍कम रू १,०५,९७,३९९/- 
( अक्षरी रूपये एक कोटी, पाच लाख, सत्याण्णव हजार, तीनठो नव्याण्णव फक्त ) इतकी रक्‍कम eg 
वितरीत करण्यात येत आहे. 

तसेच संचालक उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांच्या संदर्भाधीन अनुक्रमांक ५ येथील दिनांक ११ 
ऑगस्ट २०२० च्या पत्रान्वये अल्पसंख्याक समुदायातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या त्यांच्याकडील आणखी १०७ 
विद्यार्थ्याकरिता एकूण रुपये ३,३९,४३०/- इतकी रक्‍कम saga असल्याचे आणि ती उपलब्ध करुन 
देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरून संचालक, उच्चशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांनी मागणी केल्यानुसार त्यांच्याकडील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्याना वाटप करावयाची शिष्यवृतीची 
रक्कम रू ३,३९,४३०/- (अक्षरी रूपये तीन लाख, एकोणचाळीस हजार, चारशे तीस फक्त) अशी एकूण 
रक्‍कम रुपये १,०९,३६,८२९ /- (अक्षरी रूपये एक कोटी, नऊ लाख, छत्तीस हजार आठऱी एकोणतीस फक्त) 
याद्वारे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सन २०१९-२० या वर्षातील शिष्यवृतीसाठी पात्र ठरलेल्या अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना 
शिष्यवृती मंजूर करण्यासाठी सदर रक्‍कम संबंधित संचालनालयाच्या स्वाधीन करण्यात येत असून, 
याकरिता संबंधित समन्वय अधिकारी हे आहरण संवितरण अधिकारी आणि त्यांचे संचालक हे नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर शिष्यवृती वाटप त्वरीत करावयाचे असल्यामुळे या निधीचे मासिक 
खर्च विवरणपत्र देण्याचा प्रश्न SANA नाही. 

३. उक्त दोनही संचालनालयांनी आदेश आणि केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि नियंत्रक 
व महालेखापरिक्षक यांच्या निरीक्षणाचे पालन करण्यात यावे. 

४. तसेच सन २०१८-१९ साठीच्या शिष्यवृतीसाठी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीमधून काही रक्‍कम 
शिल्लक असल्यास आणि आवश्‍यक असल्यास या सन २०१९-२० मधील शिष्यवृतीसाठी तो वापरण्यात यावा. 
तसेच प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीमधून काही निधी शिल्लक राहील्यास या 
वर्षीच्या म्हणजेच सन २०२०-२१ मधील शिष्यवृतीसाठी नंतर सदर निधी वापरण्यासही याद्वारे अनुमती 
देण्यात येत आहे. 

५. उपरोल्लेखित लेखानुदानाच्या खर्चाच्या तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास विहीत कालावधीत 
सादर करावे. तसेच हे अनुदान खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वेळोवेळी शासनाने या अनुषंगाने दिलेले सर्व निर्देश / नियम / 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/४१४/प्र.क्र.९४/का-६ 


शासन निर्णय / आदेश आणि केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि नियंत्रक व महालेखापरिक्षक 
यांच्या निरीक्षणाचे पालन करण्यात यावे. 
६. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक fas 
२०१३ / प्र.क्र.३० / २०१३ / विनियम, भाग-२ दिनांक १५ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांतर्गत आणि विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २०३ / १४७५, 
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२० आणि वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २२३५ / एक्स / ईएस दिनांक 
२७ ऑक्टोबर २०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णयान्वये वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं २०२० / प्र.क्र.६५ / अर्थ-३, 
दिनांक ४ मे २०२० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. त्यात देण्यात आलेल्या मान्यतेस अनुसरुन प्रस्तुत 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
८. सदर प्रयोजनासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेड ई -१, मुख्य लेखाशिर्ष २२३५,सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (२० उच्च शिक्षण 
घेणार्‍या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती योजनेकरिता सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए- 
३३८) ३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने ” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०११०६१२५०३५१६१४ असा आहे. हा Alea डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Dinesh M. S ne 
D h M c=IN, o=Government ॥ Of Maharashtr Mi ities Develop it 
| Nn e S a) e 0९७० postalCode=400032, st=Maharashti 

2.5.4.20: b099fd0576208f4caa310d2e7860201 ab5363a2133e0927fF 
26cOf01 6fdf, 

serialN be ‘6adb2bdbbd3bd65 1 a8ade806b6e4: 166daa5512ea7888 

O n a V a n e 89af1515751abc0181 
Date: 2020.11.06 12:53:38 +05'30' 
(दि.मा.सोनवणे चणे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव 

४. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई. 

६. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधापमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

८. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. प्रधान सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

११. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. महालेखापाल १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

१३. महालेखापाल १ / २ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/४१४/प्र.क्र.९४/का-६ 


१५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६. संचालक, (उच्च शिक्षण), उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे 

१७. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 

१८. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 

१९. सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 
२०. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. निवडनस्ती. 


es 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


